महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअप-१२१७/प्र.क्र. ११९/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २५मे, २०१८ 


संदर्भ :- १) या विभागाचे समक्रमांक दिनांक ०८.०२.२०१८चे Beat व दिनांक १०.०४.२०१८ 
शासन seat :- 


संदर्भाधीन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (गट (ब) अराजपत्रित 
वेतनश्रेणी रू.९३००-३४८००, ग्रेड पे रू.४३००) यांची सन २०१७-२०१८ या निवडसूची वर्षासाठी कक्ष 
अधिकारी (गट (ब) राजपत्रित - वेतनश्रेणी रू.९३००-३४८००, ग्रेड पे रू.४८००) पदावर तदर्थ पदोन्नतीने 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ क्र.(४) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या विभागात पदस्थापना करण्यात आली 
होती. सदर आदेशामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील 
सहायक कक्ष अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. (५) मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये 
सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र. | श्री/ नाव सध्याचा विभाग पदोन्नतीनं विभाग| सुधारित पदस्थापनेचा 
श्रीमती विभाग 
| a २ ३ 8 4 & 
शि ष्र ग.ध.दाभिळकर | महसुल व वन विभाग गृह विभाग महसुल व वन विभाग 
(STOTT Wash) 
२ | प्रवि.कदम गृह विभाग महसुल व वन विभाग गृह विभाग 
(खुला प्रवर्ग) 


२. संदर्भाधीन दिनांक ०८.०२.२०१८ रोजीच्या आदेशातील अन्य अटी व are कायम राहतील, तसेच 
हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन AIST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५१२२०१७५९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gi 


Gajanan Ce aon 
Bhimrao Gurav यापा 
(ग. भि. गुरव 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित 
मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२) सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

३) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४/१४ अ 

४ निवडनस्ती, का.क्र.१४ ब/संग्रहार्थ. 


